शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन महाविद्यालये 
तसेच, विस्तारीकरणांतर्गत नवीन विषय/ अभ्यासक्रम, 
अतिरिक्त तुकडी, विद्याशाखा यांच्या मान्यतेच्या 
शासन आदेशात दुरुस्ती करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन आदेशा क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. १०५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
२) शासन आदेडा क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ९५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
3) शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ५३/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
४ शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. १०८/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 


शुद्धीपत्रक: 

संदर्भाकीत शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता तसेच, विस्तारीकरणांतर्गत नवीन विषय/अभ्यासक्रम, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा 
यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित विद्यापीठ तसेच, संस्था यांनी सदर 
मान्यतेच्या आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केळेळी आहे. त्याअनुषंगाने उपलब्ध 
कागदपत्रांप्रमाणे विद्यापीठांच्या शिफारशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार 
संबंधित विद्यापीठांनी तसेच, संबंधित संस्थांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे आवश्‍यक 
असल्याने खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा दिनांक १५.०६.२०२३ मध्ये प्रस्तावित दुरूस्ती 


अ. | शासन आदेशातील अंतिम शासन आदेशातील प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र मान्यता मान्यता/ त्रुटी 

विस्तारीकरण 
१. | २ ३ [ee | प. 


कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 


| दि. शिरपूर एज्युकेशन ।विस्तारीकरण ।नवीन विद्याशाखा ।नवीन अभ्यासक्रम 


सोसायटी संचलित २०२३-२०२४ ।वाणिज्य व विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
श्रीमती एच. आर. पटेल व्यवस्थापन - बी.सी.ए. 

कला महिला बी.सी.ए. 

महाविद्यालय, शिरपूर, 

जि. धुळे, टेलिफोन 


ऑफिस जवळ, शिरपूर, 
ता. शिरपूर, जि. धुळे 


गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली 
२ श्री. माता कन्यका सेवा (अंतिम मान्यता | Beat महिला | कोठारी, ता. बल्लारपूर, 
संस्था, चंद्रपूर, जि. | २०२३-२०२४ ।महाविद्यालय, जि. चंद्रपूर ऐवजी मुल, 
चंद्रपूर कोठारी, ता. ता. मुल, जि. चंद्रपूर 
शुरवी महिला बल्लारपूर, जि. 
महाविद्यालय, कोठारी, चंद्रपूर 


ता. बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 


अ. | शासन आदेशातील अंतिम शासन Seances प्रस्तावित दुरुस्ती 

क्र मान्यता मान्यता/ त्रुटी 

विस्तारीकरण 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

3 । फ्रेडस युनियन फार अंतिम मान्यता | विद्याशाखा वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
एनर्जाइझिंग लाइवस |(दुसरा टप्पा) = | HST बी.बी.ए. (इंटरनॅशनल 
(फ्युएल), WTA, ता. पुणे |२०२३-२०२४ |।वाणिज्य बिझनेस) 
(महानगरपाळिका हद्द) विज्ञान वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
जि. पुणे - ४१२ ११५. TSA. (कॉम्प्युटर 

अप्लीकेशन) 

४ | मोंडीयल चॅरिटेबल अँन्ड अंतिम मान्यता | विद्याशाखा विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
एज्युकशानळ ट्रस्टचे | (दुसरा टप्पा) ।विज्ञान बी. एस्सी (एव्हीएडान) 
हिंदुस्थान ऐरोस्पेस ARS | 2023-202¥ 
इंजिनिअरिंग, औंध, ता. 
पुणे (महानगरपालिका 
ee), जि. पुणे - ४११ 
ool. 

५ श्री sracl शौक्षणिक अंतिम मान्यता श्री शक्ती शौक्षणिक श्री शक्ती शौक्षणिक 
संस्था, नाशिक संचलित, | (दुसरा टप्पा) । संस्था, नाशिक | संस्थेचे डिव्हाईन कॉलेज 
डिव्हाईन कॉलेज ऑफ ।२०२३-२०२४ ।संचलित, डिव्हाईन | ऑफ आर्टस, कॉमर्स 
आर्टस अन्ड सायन्स, कॉलेज ऑफ आर्टस | अँन्ड सायन्स, सटाणा 
सटाणा ता. बागलाण, अन्ड सायन्स, | सिटी, ता. बागलाण, जि. 
जि. नाशिक. सटाणा ता. नाशिक - ४२३ ३०१. 

बागलाण, जि. 
नाशिक. 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

६ स्व. श्री. लक्ष्मणजी | विस्तारीकरण |नवीन foam ।१. वाणिज्य व व्यवस्थापन 
मोटघरे चॅरिटेबल ट्रस्टचे ।२०२३-२०२४ |१. बॅचलर ऑफ |- बॅचलर ऑफ कॉमर्स - 
डॉ. अरूण मोटघरे आर्टस As per Syllabus - 
महिळा महाविद्यालय, २. बॅचलर ऑफ (माध्यम - इंग्रजी, हिंदी, 
लाखांदूर, ता. लाखांदूर, कॉमर्स मराठी) 
जि. भंडारा. २. विज्ञान व तंत्रज्ञान- 

बंचलर ऑफ सायन्स - 
रसायनशास्त्र, 

भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, 
वनस्पतीशास्त्र, गणित, 
संगणक विज्ञान, इंग्रजी, 
मराठी - (माध्यम- इंग्रजी) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 


अ. | शासन आदेशातील अंतिम शासन आदेझातील प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र मान्यता मान्यता/ त्रुटी 
विस्तारीकरण 


३. मानवीय शास्त्र - 
बी.ए. - मराठी, इंग्रजी, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, गृहअर्थशास्त्र, 
इंग्रजी वाडमय, मराठी 
वाडमय, इतिहास, 
भूगोळ - (माध्यम- 
मराठी) 


उपरोक्त अ.क्र.६ येथील महाविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमामधील दुरुस्ती राष्ट्रसंत तुकडोजी 
महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर यांनी विद्यापीठस्तरावर खातरजमा करण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०१३४००८४००८ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 


PRAVINKUMAR os 
2.5.4.20=5d2dad0f66e8336730e2b666877a365c20f60db099d. 


'15eecadde01ca77f148, pr ICode=400032, st=Maharash' 
I Number=8F 18625ADB482A7EE25 12CEA93CE697388C95A 
99C89E41E85COSA3DE8476488F, PRAVINKUMAR 
\WAR 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
२. कुलसचिव, गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोळी 
३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
४. कुलसचिव, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव, पुणे, नागपूर 
७. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 
८. निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


